मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
नांदेड यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी 
पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२४/प्र.क्र.२२/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २८ मार्च, २०२४. 


संदर्भ: १ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२३/प्र.क्र.८५/प्रशासन-१ 
दि. ०९ ऑक्टोबर, २०२३. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. २१ फेब्रुवारी, २०२४. 
३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे 
दि. २३ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीचे पत्र. 
४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड यांचे 
दि. २० फेब्रुवारी , २०२४ रोजीचे पत्र. 
५) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर यांचे 
दि. २२ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीचे पत्र. 
शासन निर्णय :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड व 
लातूर या कार्यालयातील अस्थायी पदे दि. ०१ सप्टेंबर, २०२३ ते दि. २९ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंत चाळू ठेवण्यात 
आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड याच्या 
अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड व लातूर या कार्यालयातील नियमित 
अस्थायी आस्थापनेवरील १२६२ पदे, रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ९४ पदे व जिल्हा परिषद अस्थायी 
आस्थापनेवरील १८ पदे अशा एकूण १३७४ पदांना सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार सहा महिन्यापेक्षा जास्त 
काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या अधीन राहून दिनांक ०१ मार्च, २०२४ पासून दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत 
चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 

३. दि. १० ऑक्टोबर, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य शाखेतील 
क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, २०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. या शासन 
निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२४/प्र.क्र.२२/प्रशासन-१ 


४. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी “ २०५९ -सार्वजनिक बांधकामे ८०- सर्वसाधारण, 
००१- संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक 
बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचालन व प्रशासन (पाच) कार्यान्वयन (योजनेतर) ” या लेखाशिर्षाखालील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.: पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. २१ फेब्रुवारी, २०२४ या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२८१७३९०२५६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUDEEP SAHADEO REWALE 

D E E Pp A H A D E DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=415702676233403355caab8cc6f4cb08480e2e80c6afc2b733ca21 1905 
210434, postalCode=400032, st=Mahi 


= , st= Maharashtra, 
serialNumber=B5B2DA9CB10BA8C6D55247B5E56FE2206FFESOCB862E223A17 
8F18C4C5BF7C34, cn=SUDEEP SAHADEO REWALE 


Date: 2024.03.28 17:48:59 +05'30' 


(सुदीप सहदेव रेवाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड. 
२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड / लातूर. 


Wd :- 


१) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३) जिल्हा कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, नांदेड / लातूर. 

४) वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-११/ आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई. 

५) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) निवडनस्ती 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२४/प्र.क्र.२२/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (१) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या आतील) 


. Y 
दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ . ESTs 
म पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ ल काची 
* | कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या ans 
क्र. चवच विळा क पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये यात aes 
j द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट : 
संख्या 
8 R 3 v प्‌ द 
१ धोक्षक अभियंता, १३८ शकी १ १३७ 
सा.बां.मंडळ., नांदेड 
२ | अधीक्षक अभियंता ७५ ॥ | शिश झप 
सा.बां.मं., लातूर 
'एकूण २१९३ [> 2. RE २९२ 
विवरणपत्र (२) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ( ३४ संवर्गाच्या पुढील) 
af Y 
दे.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४_ | दि.२९/०२/२०२४ की 
य पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ x 
अ. पर्यंत मुदतवाढ दि.३१/०८/२०२४ 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या | देण्या आलेल्या पयत 
क्र. देण्यात आलेल्या र ह. पवार पर्यंत मुदतवाढ 
पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये ना tee 
अस्थायी पदांची द्यावयाच्या पदांची 
} झालेली वाढ. झालेली घट . 
संख्या. संख्या 
g R 3 v प्‌ द 
१ धीक्षक अभियंता, ७७६ शिश _* | ५७६ 
सा.बां.मं., नांदेड 
२ धीक्षक अभियंता २१८ aa aa २१८ 
सा.बां.मं., लातूर 
'एकूण ७९४ PF 06 | 6 ७९४ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२४/प्र.क्र.२२/प्रशासन-१ 


र ढं 
दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ र 
वं पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ काच्या 
* कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या पर्यंत 
क्र. किडी aa ene पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये वा eee 
र द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट री 
संख्या 
g R 3 v EN द 
१ धोक्षक अभियंता १८२ na maa १८२ 
सा.बां.मं., नांदेड 
२ धोक्षक अभियंता ६७ id Loo] न 
सा.बां.मं., लातूर 
एकूण awe | lo TR 
विवरणपत्र (४) यांत्रिकीची पदे 
> Y 
दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ as 
= पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ त 
= कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या ae मुदतवाढ 
त अस्थायी पदांची | अस्थायी पदांमध्ये अस्थायी पदांमध्ये | द्यावयाच्या 4 पदांची 
; द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट | 
संख्या 
8 R 3 v प्‌ द 
१ धीक्षक अभियंता ०७ > Zz ०७ 
सा.बां.मं., नांदेड 
२ धीक्षक अभियंता | a a शिक 
सा.बां.मं., लातूर 
एकूण ॥. i = ee | शिळ का 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२४/प्र.क्र.२२/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (५) जिल्हा परिषदेसाठी पदे 


दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ . क. 
ह पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ ee 
"| कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या चत 
= अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये TT iinet oe 
द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट | 
संख्या 
g R 2 4 ष्‌ द्‌ 
१ धीक्षक अभियंता शड शिक aa By 
सा.बां.मं., नांदेड 
२ धीक्षक अभियंता v शिंग | डु 
सा.बां.मं., लातूर 
'एकूण १८ 1 0 ee १८ 
विवरणपत्र (६) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
दि.२९/०२/२०२४ — | दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ ae 
व पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यत मुदतवाढ eek 
"| कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या te 
re अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये |" ee cals 
द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट . 
संख्या 
g R 3 4 ष्‌ द्‌ 
१ धीक्षक अभियंता ६९ a ०८ ६१ 
सा.बां.मं., नांदेड 
२ धीक्षक अभियंता ३९ 1 ०६ ३३ 
सा.बां.मं., लातूर 
'एकूण १०८ pF le gv av 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


